जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, पालघर या 
कार्यालयाकरीता “कार्यालय प्रमुख” आणि 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/ प्र. क्र. १०४/आ ३अ 


गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 


मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 


दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- 
१. झासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/ प्र. क्र. ४० (भाग-२)/आरोग्य ३, दि. २३.५.२०१८ 
२. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र. 
नियो/जिल्हाआरोग्यप्रशाकार्यापा/आहसंवितरणघोषानि/९३००/२०१९ दि. ७.०३.२०१९ 
प्रस्तावना :- 


जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, पालघर या कार्यालयाकरीता “कार्यालय प्रमुख “आणि “आहरण व 


संवितरण अधिकारी” घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टामधीळ वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग- 


पहिला, उप विभाग-पहिला, अनुक्रमांक ३ येथील नियम- २ अन्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकारास 


अनुसरुन, जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, पालघर या कार्यालयाकरीता “कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी” या 


पदास “कार्यालय प्रमुख” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ 


मधील नियम क्रमांक १५६ मधील तरतूदीनुसार कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी या पदास “आहरण व 


संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/ प्र. क्र. १०४/आ ३अ 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३७९/२०१९ 


/कोषा.प्रशा-५, दिनांक १६.११.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९१०१६१३२०४४५७१७ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


| Kadam Patil 
R 0 5 h a n | DN “CN = Roshan Dinesh Kadam 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 


D j n e 5 h Government Of Maharashtra, OU = 


Public Health Department 


Kad a mM P ati | Date: 2019.11.28 15:22:31 +05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


. संचालक, आरोग्य सेवा - १ , मुंबई 


2 
3. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
४ 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे 


५. महालेखापाल ( लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 


६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, पालघर 


८. वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई 


९. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवड नस्ती (आरोग्य ३ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


